RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/ 172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

चार - अ 


भाग 


वर्ष ३, अंक २३ ] 


[ पृष्ठे ५ 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३ - ९, २०१७/ श्रावण १२-१८ , 

[किंमतः रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ जुलै २०१७ 


अधिसूचना 


फौजदारी प्रक्रीया संहिता , १ ९ ७३. 


क्रमांक संकीर्ण-०३१७/ प्र.क्र . ६१/ पोल- ३.- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( सन १९ ७४ अधिनियम क्र . २ ) ही महाराष्ट्र राज्यास 
लागू करताना तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून या संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे 
त्यांचा ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांचे कार्यक्षेत्रातील चितळसर-मानपाडा या पोलीस ठाण्याशी जेथवर संबंध आहे, तेथवर 
त्यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांचे 
कार्यक्षेत्रातील चितळसर पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा घोषित केलेल्या पोलीस ठाण्यामध्ये खालील अनुसूचीत 
नमूद केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे : 


अनुसूची 
चितळसर पोलीस ठाणे 


. 


( १) पुर्वेस . - लॉकीम कंपनी, भवानी नगर, कारमेल हायस्कुल , सोहम गार्डन , मानपाडा जंक्शन , घोडबंदर रोड मुख्य रस्त्याचा मध्य 
दुभाजक त्यापलीकडे कापुरबावडी पोलीस ठाणे. 

( २) पश्चिमेस. - शुभारंभ सोसायटी, कृष्णानगर , २७ एकर , ९ एकर, ५ एकर , गार्डन इस्टेट सोसायटी , डी मार्ट , खेवरा सर्कल , 
टिकुजिनीवाडी , कोकणीपाडा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, येऊर जंगल व त्यापलीकडे वर्तकनगर पोलीस ठाणे व आरे कॉलनी, पोलीस 
ठाणे , मुंबई . 

( ३) दक्षिणेस . – रवि स्टील नाका , माजिवाडा पेट्रोल पंप, पेपर प्रॉडक्ट कंपनी, सुभाष नगर, गांधीनगर, वसंत विहार , लोक हॉस्पिटल , 
लोक उपवन, हिरानंदानी मेडॉस, पवार नगर , म्हाडा वसाहत, व्होल्टास कंपनी, गावंड बाग, व्होल्टास कंपनी क्वॉटर्स उपवन , नळपाडा, 
धर्मवीर नगर , तुळशीधाम, निळकंठ पाम्स्, हाईड पार्क , सिनेमॅक्स सिनेमा, कैलास पेट्रोल पंप , तत्वज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र नगर , पोखरण 
रोड नंबर २, संपूर्ण व त्या पलीकडे वर्तकनगर पोलीस ठाणे. 


~ 


- 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार 


ते 


बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७ / श्रावण १२-१८ , शके १९ ३ ९ 


, 


( ३) उत्तरेस - हॅप्पी व्हॅली सोसायटी, हिलक्रिस्ट सोसायटी, निळकंठ वुडस्, निळकंठ बंगले , ठाणे महानगरपालिका, नाना-नानी 
पार्ककडे जाणारा रोड त्या पुढील डोंगराळ भाग, युनिया ऍवेक्स कंपनी, विकास सिंग तबेला, एम.एस.ई.बी. , पाण्याची टाकी, हिरानंदानी 
कडील घोडबंदर रोडचा मध्य दुभाजक व त्या पलीकडे कासारवडवली पोलीस ठाणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३ - ९, २०१७/ श्रावण १२-१८ , शके १ ९ ३ ९ 


3 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 26th July 2017 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973 . 

No. Sankirna . 0317 /CR 61/Pol- 3. — In exercise of the powers conferred by clause (s ) of its 
section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State of 
Maharashtra , and in suppression of all the previous notifications, orders or instrument issued in 
this behalf, in so far as they relate to the local area specified in the schedule appended hereto , the 
Government of Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule below to be 
Chitalsar Police Station under the jurisdiction of Commissioner of Police , Thane , District Thane 
and directs that the said Police Station so declared shall include the local areas specified in the 
following schedule : 


Schedule 


Chitalsar Police Station 


( 1) Towards East. — Lokim Company, Bhavani Nagar, Carmel High School, Soham Garden , 
Manpada Junction , Ghodbandar Road Central Divider and Kapurbawadi Police Station . 


( 2 ) Towards West. — Shubharambh Society , Krushnagar, 27 Acre, 9 Acre, Garden Estate Society, 
D Mart , Khevera Circle , Tikujiniwadi, Kokanipada, Sanjay Gandhi National Park , Yeoor Forest, 
Vartak Nagar Police Station and Aare Colony Police Station Mumbai. 


( 3 ) Towards South . - Ravi Steel Naka, Maziwada Petrol Pump, Paper Product Co., Subhash 
Nagar, Gandhi Nagar, Vasant Vihar , Lok Hospital, Lok Upvan , Hiranandani Medos, Pawar Nagar , 
Mhada Vasahat, Voltas Company, Gavand Bagh , Voltas Co., Quarters Upwan , Nalpada, Dharmaveer 
Nagar , Tulshidham , Nilkanth Palms, Hide Park , Cinemax Cinema, Kailash Petrol Pump , Tatvadyan 
Vidyapeeth , Maharashtra Nagar, Pokharan Road No. 2 South Side Footpath , Vartak Nagar Police 
Station . 


(4 ) Towards North . - Happy Valley Society , Hischrist Society , Nilkanth Woods , Nilkanth 
Banglows, T. M. C. s. Road towards Nana Nani Park , Unia Awaxe Company , Vikas Singh Tabela , 
M.S.E.B. Office Water Tank , Hiranandani Estate Chowk , Ghodbandar Roads Central Divider , 
Kasarwadvali Police Station . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - अ -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८ , शके १९ ३९ 


. 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ 


अधिसूचना 


शासकीय गुपिते अधिनियम , १ ९ २३. 

क्रमांक आयओएस . ०२१६/ प्र.क्र . ९० /विशा-४.- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड ( १) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान 
केलेल्या केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र , भाग दोन , उप विभाग ३ ( दोन ), दिनांक ११ मे १९ ६३ 
मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५ , दिनांक ४ मे, १ ९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम 
४ अन्वये शासकीय गुपिते अधिनियम , १९ २३ (१ ९ २३ चा १९ ) च्या कलम २ च्या , खंड ( ८ ) च्या उप - खंड ( क ) व (ड ) यांखाली, 
महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट 
केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील कलम २ च्या खंड ८ चे उप- खंड (ड ) अन्वये “ ब वर्ग ” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत 


आहे : 


अनुसूची 


स्थळ 


क्षेत्र 


प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

( ३ ) 


( २ ) 


- 


भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ( १ ) मुख्य एल.ओ.बी.पी. वाडील्युब पूर्व : -मुजावर पाखडी रोड , 
लि ., मॅलेट रोड , ( आर . आर . नं . १७१३ , १७०५, १८ ९९ - अ , पश्चिम : -कंटेनर रोड / पूर्व मुक्त मार्ग , 
वाडीबंदर , मुंबई. १८ ९९ -ब , १८ ९९ - क , १८ ९९- ड , १५७ १५८ ). दक्षिण : -मॅलेट रोड / इंदिरा (प्रिंसेस ) डॉक 

उत्तर : -निवासी क्षेत्र / माझगाव डॉक , 
( २) फर्नस ऑईल विभाग , 

पूर्व : -कंटेनर रोड / पूर्व मुक्त मार्ग, 
( आर. आर. नं . १७०८ , १६ ९ ८ , १७१४ ) पश्चिम : -पी. डिमेलो रोड, 

दक्षिण : -इंदिरा (प्रिंसेस ) डॉक / नारंगी द्वार , 

उत्तर : -निवासी क्षेत्र / माझगाव डॉक . 
( ३ ) ग्रीस आणि बंकरिग विभाग पूर्व : -मुजावर पाखडी रोड, एम.बी.पी.टी., 
( आर . आर . नं . २०२७, २०१६ १ ९ ६० ). पश्चिम : -कंटेनर रोड / पूर्व मुक्त मार्ग, 

दक्षिण : -मॅलेट रोड / इंदिरा (प्रिंसेस ) डॉक , 
उत्तर : -निवासी क्षेत्र /माझगाव डॉक . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्र . ग . देशमुख, 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३ - ९, २०१७ / श्रावण १२-१८, शके १ ९ ३ ९ 


G 


HOME DEPARTMENT (Special) 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 1st August 2017 . 


NOTIFICATION 


OFFICIAL SECRETS ACT, 1923 . 

No. IOS. 0216 /CR - 90 /Spl-4. - In pursuance of the entrustment of the executive functions of the 
Central Government to the Government of Maharashtra by the president of India , under clause ( i) 
of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of thematters specified in sub - clauses 
(c) and (d ) of clause (8 ) of section 2 of the Official Secrets Act , 1923 ( 19 of 1923 ), in its application 
to the State of Maharashtra , by the Government of India s Order No. S. O. 1285 , dated the 4th May 
1963, Published in the Gazette of India , Part II , Section 3 (ii), dated the 11th May 1963, and in 
pursuance of Section 4 of Chapter- III of the Union War Book , the Government of Maharashtra 
hereby declares under sub - clause (d ) of clause (8 ) of Section 2 of the said Act, the place specified 
in the Schedule appended hereto be “ the Prohibited Place Category B ” for the purposes of the said 
Act, namely : 


Schedule 


Place 


Location 


Description of boundaries of 

the Prohibited place 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Bharat Petroleum ( 1 ) Main LOBP Wadilube (RR No. East. -Muzawar Pakhadi Road /STC , 
Corporation Ltd , 1713 , 1705 , 1899A , 1899B , 1899C , West. — Container Road /Eastern Freeway , 
Mallet Road , 1899D , 157 and 158 ) 

South . - Mallet Road /Indira Dock ), 
Wadibunder ,Mumbai. 

North . — Residential Area /Mazgoan Dock . 


( 2 ) Furnace Oil Section 

East. - Container Road/Eastern Freeway , 
(RR No. 1708 , 1698 and 1714 ) West.-P. D Mellow Road , 

South . — Indira Dock /Orange Gate 

North . — Residential Area /Mazgoan Dock . 
(3 ) Bunkering and grease section East. -Muzawar Pakhadi Road/MBPT, 
(RR No. 2027 , 2016 and 1960 ) West. — Container Road /Eastern Freeway, 

South . - Mallet Road / Indira Dock , 
North . - Residential Area /Mazgoan Dock . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. G. DESHMUKH , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


